इस्लामपूर सहकार न्यायालयाकरीता 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राजस-२०२०/प्र.क्र.१९६/५-स 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- १) शासन अधिसूचना क्र.सीएसएल-२०११/प्र.क्र.१११७/१५-स, दि.२७/४/२०१२ 
२) शासनाचे क्रमांक राजस २०१२/प्र.क्र.१६९/५ स, दिनांक ८/८/२०१४ चे ज्ञापन 
3) महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्र.ओे-३९०२/२०२०, दिनांक २५/११/२०२० चे 
नोटिफिकेशन 
४) शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक १७/१२/२०२० ची अधिसुचना 
५) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई यांचे क्रमांक मरासअन्यामु/आहरण 
व संवितरण संकेतांक/७७५/२०२०, दिनांक ७/१२/२०२० चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक २७/४/२०१२ शासन अधिसूचनेनुसार नवीन ८ सहकार 
न्यायालयाच्या स्थापनेस मान्यता देण्यात आली. त्यात अकोला व लातूर येथील सहकार 
न्यायालयांचा समावेश होता. 

संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दिनांक ८/८/२०१४ च्या ज्ञापनान्वये अकोला व लातूर 
न्यायालयांचे सहकार AA यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात 
आले होते. 

संदर्भाधीन क्रमांक 3 येथील महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या 
दिनांक २५/११/२०२० च्या नोटिफिकेडानद्वारे श्री. अ. बी. कट्टे यांची इस्लामपूर येथे सहकार 
न्यायाधीश यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील दिनांक १७/१२/२०२० अधिसुचनेन्वये श्री. अ. बी. कट्टे यांची 
इस्लामपूर येथील सहकार न्यायालयाचे न्यायाधिश म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई यांनी 
सहकार न्यायालय लातूर व अकोला येथील न्यायाधीशांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्याची विनंती केली होती. 

त्याअनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


सहकार न्यायाधीश, सहकार न्यायालय इस्लामपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.टीआरडब्ल्यू-१०८३/सीआर-६११/ 
८३/एडीएम-९, दिनांक ८/३/१९८४ मधील नमूद तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२०/प्र.क्र.१९६/५-स 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२०१२२२१३०६३०५२०२ असा आहे. 
हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Manjiri 
Ganeshbhushan Josh पी 
(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकार अपील न्यायालय मुंबई 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, इस्लामपूर, अमरावती, नांदेड, लातूर, अकोला. 

) वित्त विभाग, व्यय-२, अर्थसंकल्प-१ व ३, विनिमय, कोषा-५, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ee 


o~ 


4 


कक्ष अधिकारी, 22-4, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री / मा.मंत्री (सहकार)/ मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 
प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

निवड नस्ती. 


an 


S 


(३ 


९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


